सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता आंतरराष्ट्रीय कृषि 
विकास निधी (IFAD) सहाय्यित समन्वयित कृषि विकास 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता रु. ७४००.०० लाख 
इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक- ०६१८ /प्र.क्र.१०५ /२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय क्रमांकः बासप्र-०७१३/प्र.क्र.११८/२१-स, दि.१३.८.२००९ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/ (प्र.क्र.१३/२०१८)/ 
१७-स, दिनांक ०४ एप्रिल, २०१८. 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक बासप्र- ०४१८ /प्र.क्र.६६ /२१-स 
दि.०१/०६/२०१८. 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३, दिनांक २७.०७.२०१८ 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक पुरक- २०१८ /प्र.क्र.३४/२०१८ / १७- 
स दि.३०/०७/२०१८. 
प्रकल्प संचालक, समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प, अमरावती यांचे क्र. CAIM-PMU/8 98 ¢/ 
२०१८-१९, दि.०८.०८.२०१८ चे पत्र 
प्रस्तावना :- 

आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी (FAD) या संस्थेच्या सहकार्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या 
आत्महत्यांनी ग्रस्त असलेल्या सहा जिल्हयांमध्ये समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प (CAIM) राबविण्यात 
येत असून प्रकल्प दि.४.१२.२००९ पासून कार्यान्वित झाला आहे. उपरोक्‍त संदर्भिय क्र. ७ येथील प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पांतर्गत विविध समाविष्ट घटकांचा 
खर्च भागविण्यासाठी ज्यामध्ये प्रामुख्याने बाजार जाळ्यांची व मुल्यसाखळींची निर्मिती करणे, सिमेंन्ट 
बांध निर्मिती व गाळ काढणे, शोत तळे, ढाळीच्या बांध निर्मिती, गॅबियन बंधारे, रिर्चाज पिट,प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष व जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष- मानधन व प्रशासकीय खर्च, wae विकास, 
अतिलघु आणि लहान व मध्यम प्रकल्प / उद्योगांची उभारणी, महिलांचे सबलीकरण, सक्षमिकरण व 
बळकटीकरण, अति गरीब कुटूंबाना सहाय्य, Debt Redemption Fund, महिलांचे काबाडकष्ट कमी 
करणे इत्यादी करिता प्रकल्पास निधीची आवश्‍यकता आहे. समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्पासाठी सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पांतर्गत विविध समाविष्ट घटकांचा खर्च भागविण्यासाठी सन 
२०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनातील पुरक मागणीअन्वये मंजूर बाह्य हिश्‍ड्याखाली रु.७४००.०० लाख 
इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


— 


~~ 


— 


2 


ल 
“-_ 
प 


क 
~n 


S 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक- ०६१८ /प्र.क्र.१०५ /२१-स, दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


शासन निर्णय: 

समन्वयीत कृषि विकास प्रकल्पासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पांतर्गत 
विविध समाविष्ट घटकांचा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनातील पुरक 
मागणीअन्वये मंजूर बाहय हिळऱ्याखाली रु.७४००.०० लाख (रुपये ARMS कोटी फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खर्चास शासन मान्यता देत आहे. 
२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा- 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष मंजूर निधी 
; मागणी क्र.व्ही-२ ७४००.०० 

मुख्य लेखाशिर्ष (रुपये aden 
2834 - इतर कृषिविषयक कार्यक्रम कोटी फक्त) 

१९९, इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य 

(०१) बाहय सहाय्यित प्रकल्प 


(०१)(०४) आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी 
सहाय्यित समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प 
(राज्य योजना) (बाहय हिस्सा) 

(२४३५ ००४४) 32, STE 


३. उपरोल्लिखित निधी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून आहरण करुन त्याचे वितरण 
करण्यासाठी श्री. का. गो वळवी ,उप सचिव (पणन) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व श्री. र.गं.बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम aller व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक 
अधिकारी यांनी करावी. 


४. या प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी RTGS सुविधेव्दारे प्रकल्पाच्या बँक 
खात्यावर जमा करावयाचा असून त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


Name of the account MSAMB CAIM PROGRAMME PMU AMRAVATI 

Name of the Bank State Bank of India 

Name of the Branch State Bank of India, Camp Road, Amravati, 
Maharashtra - ४४४ ६०२. 

Account No. ३०९९१६८१९०७ 

IFSC Code 58॥९०००३८६६ 

Bank Branch Code ०००३८६६ 

MICR Number ४४४००२९७६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक- ०६१८ /प्र.क्र.१०५ /२१-स, दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


५. सदर प्रकल्प दि.३१ डिसेंबर २०१८ रोजी समाप्त होत आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेल्या निधीचा विनियोग प्रकल्प अहवालाप्रमाणे तसेच संदर्भ क्र.२ येथे नमूद प्रस्तावांतर्गत समाविष्ट 
केलेल्या बाबींकरीताच मंजूर करण्यात आला असून सदर निधी प्रकल्प समाप्तीपुर्वी म्हणजेच दि. ३१ 
डिसेंबर २०१८ पर्यंत त्याच दिलेल्या कारणासाठी व प्रकल्पांतर्गत मंजूर घटकांवरच IFAD च्या 
मार्गदर्शक सूचनानुसार खर्च करण्यात येत असल्याबाबत प्रकल्प संचालक, समन्वयित कृषि विकास 
प्रकल्प, अमरावती यांनी खात्री करावी आणि यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास तत्परतेने सादर करावे. तसेच सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदर प्रकल्पांतर्गत 
होणाऱ्या खर्चाची माहिती दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावी. 

६. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमुद 

करण्यात येत आहेत : 

१) सदर खर्च वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सुचनांचे व वित्त विभागाच्या दिनांक 
०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटीची 
पूर्तता होईल याचे काटेकोर पालन करण्याबाबत प्रकल्प संचालक यांनी दक्षता घ्यावी. 

२) मंजूर निधी रु.१०३५०.०० लाख. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% व त्यापेक्षा अधिक निधी खर्च झालेला आहे. 

४) ज्या लेखाशिर्षाखाळी अनुदान वितरित करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षरअंतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्याबाबत दक्षता घेतलेली आहे. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे, 
याबाबत दक्षता घेतली आहे. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असेल. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग, दिनांक ३०.१०.२०१५ च्या शासन आदेझानुसार करावी, ही बाब 
लागू नाही. (आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी व भारत सरकार यांच्या मध्ये प्रकल्पाबाबत झालेल्या 
करारानुसार Procurement Guideline चे पालन करण्यात येते.) 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करण्यात येईल. 


७. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील मुद्दा 
क्रमांक ८ मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. परिशिष्टातील अन्य मुद्दे 
सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक- ०६१८ /प्र.क्र.१०५ /२१-स, दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व नियोजन विभागाचे अनौसं 
क्र.१३४/१४३१ दिनांक २१.०८.२०१८ व वित्त विभागाचे अनौसं.क्र. ५०२/२०१८/व्यय-२ दिनांक 
२९.०९.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१२१७४१३२६९०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Jayant Baliram Bhoir 
ment of Maharash 


. Dig 
DN: c=IN, o=Gor ‘tra, ou=Cooperation, Marketing 
Jayant Baliram ५०५००० 
.20=. 


pi postalCode=400032, st=Maharashtra, 
33a89241 3bd2c105002f2acc67792c593 1afb42987d3 1 bOdeb6 


N 
va 


(जयंत भोईर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रकल्प संचालक (CAIM), विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), नागपूर 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१०.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई 
११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी(रोखशाखा/१७-स),सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


